














चोर राजनेता 


आणि बेधडक व्यंगचित्रकार 
सिड हॉफ, मराठी : अश्‍विनी बर्वे 


























बिचारे न्यूयॉर्क शहर बरबाद होत होते. तिथं 
शाळा एल दवाखाना अग्निशम्क दलाचे उपकरणे 
यांची भ्रयानक अवस्था होती हे सगळ एका मोठया 
लालची माणयामुळे होत होतं तो नेहमी हिऱ्याची 
टाय पिन लावत असो त्याचं नाव विलियम मरी 
टवीड होतु कारण तो शहर वालवत असे म्हणून 
सगळे त्याला "बॉय म्हणत असता बॉय” टकीड 
विचार करत असे की शहराचे सारी संपत्ती फक्त 
त्याचे आणि त्याच्या मित्रांची होती. 

न्यूयॉर्क चे लोक खूप दुःखी होते त्यांना 
कशाही प्रकारे "बॉय" ट्कीडपासून उुटका हवी होती. 
पण त्यांना स्वतःला असहाय्य वाटत होते त्यांना 
एका कॅपियन वी गरज होती एक दिक्सतो 
वॅन्पियन आतला थॉससनास्ट नावाच्या एका क्तमान 
पत्राचा बेधडक व्यंगचित्रकार त्याने आपल्या 
व्यंगचित्रांच्या साहाय्याने सगळ्या जगाला दाखदून 
दिने होते की "बॉस" टवीड वास्तवात किती नीच 
वृत्तीचा माणूस आहे. 


चोर राजनेता 


आणि बेधडक व्यंगचित्रकार 
सिड हॉफ, मराठी : अश्‍विनी बर्वे 





ही कहाणी त्या दोन माणसाशी आहे ज्यानी 
गहठुद्याच्या नतर अमेरिकी राजनीतीत इतिहास रचला 
त्यातला एक वित्रियस मेरीट्कीड न्यूयॉक शहरातल्या 
सरकार मध्ये एक खूप शक्तिशली व्यक्‍ती होते. 
ज्यांनी स्वतःला आणि आपल्या मित्रांना मालामातन 
करण्यासाठी अप्रामाणिकपणे आपल्या शक्तीचा 
दुरुपयोग केला. दूसरी ऑससनास्ट- एकव्यंगवित्रकार 
होता ज्याला असं वाटत होते की तो आपल्या 
व्यंगवित्रादृवारे त्या बदमाश लोकांचा पर्दाफाशकरु 
शकतो आणि भ्रष्ट राजनितीशी लढू शकतो. मग त्याने 
आपले व्यंगचित्र प्रकाशित केले आणि ट्कीडला सत्तेतून 
हटवण्यास मदत केली. ही आछ्ठिनिक अमेरिकेच्या 
राजकीयव्यँगवित्राचा पाया होता 





प्रास 


खूप पूर्वीची गोष्ट आहे. हिऱ्याची 
मोठी टायपिन लावणारा एक बदमाश मनुष्य 
न्यूयॉक शहर चालवायचा. 


रं | | 
ही 








विहहसव्व्स्स्स्व्यपचय 


र 


- 2८4 यू / 
र्& |» 









(:) ति 
त 


। 


त्याचे नाव वित्रियम मॅरी ट्वीड होता. 
पण सगळे त्याला "बॉस" म्हणत होते. 








"हॅलो, बॉस," कोपऱ्यात उभा प्रत्येकजण ज्याला त्याचे उपकार हवे 
पोलीस म्हणत असे.. होते,तो त्याला "हॅलो, बॉस," म्हणत असे. 


जेव्हा तो सिटी हॉल फिरायला येई तेव्हाही 
लोक त्याला "बॉस" म्हणत असत. 


"बॉस, कृपया आपण माझ्या जागेवर बसा,” 
मेयर म्हणे. 





लोकं त्याला "बॉस” म्हणत कारण तो टाऊनी 
हॉलचा प्रमुख होता. तिथं लालची लोक एकत्र 
जमत आणि शहर लुटण्याची योजना आखत. 








त्याने ट्वीडला त्याचे पाय टेबलवर ठेवू 
दिले आणि शहरातल्या शाळा, दवाखाने, पूल 
आणि इतर गोष्टीवर किती पैसे खर्च केले 
जावेत हे ही ठरवू दिलं. जो पैसा खूप कमी 


होता. 


"बाकी सारा पैसा टमनी हॉल मध्ये 
माझ्यासाठी आणि माझ्या मित्रांसाठी आहे,” 
ट्वीडने हसत म्हटलं. आणि मग त्याने पैसे 
एका मोठ्या गोणीत भरल्रे आणि तो तिथून 
निघून गेला. 





रस्ते खराब असले तरी "बॉस€ला 
त्याची काही पर्वा नसायची. 





जर मुलांच्या दुधात माश्या पडत असल्या 
तरी त्याची "बॉस“ला काही पर्वा वाटायची 


नाही. 


ज्वेलरी स्टोर मग काही नाराज नागरिकांनी एक बैठक बोलावली. 
“आपण एक नवीन मेयर निवडायला हवा आणि बॉस 
ट्वीड आणि टाऊनी हॉलला शहर बरबाद करण्यापासून 
वाचवले पाहिजे,” ते म्हणाले. 


९9? ॥१६६1।५७ | 
त 
। 











त्याला फकत आपल्यासाठी मोठ-मोठ्या 
हिऱ्याच्या टायपिन हव्या असायच्या.. 


> १. & 
* >. न शि २ 23२५ 2८२...” 


॥ ७०४८ हमारा प्यारा टवीड! | 


चि काकाचा क्लि 


ती > ह 2१) १ (9५, नजरे थर 2» 
(टं य जड म | 





त्या बैठीकीबाबत ऐकून "बॉस" ट्वीड फक्त 
हसला. त्याने न्यूयॉर्क मध्ये रेल्वेभरून अनोळखी 
लोक आणले आणि आपल्या इच्छेनुसार त्यांना 
मतदान करायला लावले. 


तो म्हणाला, “मला पाहिजे ते मी 
खरेदी करू शकतो, मला कोणी रोखू 
शकणार नाही.” 


टाऊनी हॉल मध्ये "बॉस" ट्वीड त्याच्या 
टोळीचं गाणं ऐकून खूप खुश झाला आणि 
त्यांनी टाळ्या वाजवल्या. 


आता "बॉस" ट्वीडचा गिरोह शहराला 
आपल्या स्वरांनी लुटू शकणार होता. 





"बॉस ट्वीड एक हंसमुख एक चांगला मित्र 
आहे" टोळी रात्री उशिरापर्यंत गात होती. 


क .)../-५-//.// 


"डो 
१, “शा. 
> “ 





क 


त्याने बघितलं की लोक खराब 
घरात राहण्यासाठी मजबूर आहेत. 
आणि मुलांना खेळण्यासाठी कुठेही 
चांगली जागा नाही. 





॥॥॥॥ खपप 


एक दिवस थॉमस नास्ट नावाचा एक आटटिस्ट 
जो कुठेतरी दूर गृहयुद्धाचे व्यंगचित्र काढत होता, 
न्यूयॉकला आला. 


ज्या क्षणी नास्ट आपल्या गाडीतून उतरला, 
त्याला लगेच कळले की काहीतरी गडबड आहे. 








त्याने जळणारी घरं पाहिली, फायर- 
ब्रिगेडचे लोक आपल्या जुन्या, तुटलेल्या 
साधनांनी आग विझवण्यास असमर्थ होते.. 


“यासाठी कोण दोषी आहे?” 
थॉमस नास्टने विचारलं.. 


"बॉस ट्वीड," लोकं हळूच कुजबुजले. 





"वित्रियम मॅरी ट्वीड!" नास्ट म्हणाला. 


“मी त्याच्याबाबत तेव्हा ऐकत्रं होतं जेव्हा मी एक 
छोटा मुलगा होतो.” 





त्याने तर शहरातला मदत करायला हवी. पण असं 
वाटतं की तो फक्‍त स्वतःला मदत करत आहे. 


नास्टने एक व्यंगचित्र काढलं जायत त्याने 
"बॉस" ट्वीडला एका विशाल चोराच्या रुपात 
दाखवलं ज्याच्यापर्यंत कायदा पोहचू शकत नव्हता. 





नास्ट सरळ वर्तमानपत्राच्याऑफिस मध्ये गेला. 





“मी माझ्या लेखणीने आणि शाईने, न्यूयॉक 
शहराला बॉस ट्वीडपासून मुक्‍ती देईन,” नास्टने वचन 
दिलं. 


त्याने अजून एक व्यंगचित्र काढले अजून एक व्यंगचित्र काढले त्यात त्याने 


ज्यात त्याने "बॉस" ट्वीडची पुरी टाऊनी हॉलला एका भुकेल्या वाघाच्या रुपात 
टोळीला चोरांसारखे दाखवले. असहाय्य लोकांना खातांना दाखवले. 





त्यांनी लोकांचे पैसे चोरले, हो हेच ते चोर आहेत. 





पण एक माणूस अजिबात हसला नाही. तो कोणी दुसरा 
नव्हता तर स्वतः "बॉस" ट्वीड होता. 

"नास्ट! नास्ट!" तो म्हणाला. 

“तो चिमण्यांची आणि फुलांची चित्रं का काढत नाही? 

त्याने आम्हांलाच का चुना लावला?” 

आणि हे म्हणत "बॉस" ने वर्तमानपत्राचे शंभर तुकडे केले. 


८7 





< "-) 





..& स 
वर्तमान पत्राने व्यंगचित्र लगेच छापले. ... ? 
जेव्हा लोकांनी थॉमस नास्ट ने काढलेले ४ भे £ 
"बॉस" ट्वीड आणि टाऊनी हॉलचे चित्र बघितले -»*<* नक ..( 
<)> 


तेव्हा लोक खुदुखुदू हसले. 





पण आता खूप सारे वर्तमानपत्र 


"बॉस" ट्वीड वर्तमानपत्र खरेदी थॉमस नास्टचे चित्र छापत होते. 
करत राहिला आणि ते फाडत गल्ली- आता जास्तीत जास्त त्रोक ते 


गल्लीत पळत राहिला. व्यंगचित्र बघून हसू लागले होते. 





एक चित्रात "बॉस" ट्वीडच्या डोक्याच्या 
जागी पैशांची थैली दाखवली होती. 
एका व्यंगचित्रात "बॉस" ट्वीड स्वतः: 


निवडणुकीतली मते मोजतांना दाखवले होते. 


मोजण्यात किती 
मजा आहे. 





एका अन्य व्यंगचित्रात "बॉस" ट्वीडला 
एका वर्गात दाखवलं होतं. तो शाळेतल्या 
मुलांना हे सांगत होता की त्यांनी कशाप्रकारची 
पुस्तके वाचायला हवीत. 


हु बोर्ड की शिक्षण 





“मला या गोष्टीची अजिबात पर्वा नाही की वर्तमानपत्रं 
काय म्हणत आहेत! कारण की खूप साऱ्या लोकांना 
वाचताच येत नाही.! 

पण ते व्यंगचित्र! बापरे, तोबा! 

त्यांचा अर्थ तर कोणीही समजू शकतो. "बॉस", टाऊनी 
हॉल मध्ये आपल्या टोळक्यावर ओरडला. 

यावेळी टोळक्‍्यातल्या कोणीही "बॉस" चा कोणताही 
जयजयकार केला नाही. 








"बॉस" ट्वीड खुपसारे पैसे घेवून वर्तमानपत्राच्या 
ऑफिसमध्ये गेला आणि त्यांना खरेदी करण्याचा 
प्रत्यन केला. 


"माफ़ करा, आम्ही विकाऊ नाही,” वर्तमानपत्रवाले 
म्हणाले. 


शेवटी, थॉमस नास्टच्या व्यंगचित्रांमुळे, शहरातले 
सगळे लोक एकत्र आले आणि त्यांनी टाऊनी हॉल 
ला हरवून सत्तेतून बाहेर काढलं. 

नास्टने अजून एक व्यंगचित्र काढून ज्यात 
इशारा दिला होता की चोर आता हिसकावून 
घेण्यासाठी शहरावर आक्रमण करू शकतात. 














"6> 


मग "बॉस" थॉमस नास्टकडे गेला आणि 
त्याने त्याला खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. 


"क्षमा करा, मी पण विकाऊ नाही,” 
व्यंगचित्रकार म्हणाला. 








१८७१ मध्ये "बॉस" टवीडला अटक झाली 
आणि त्याच्यावर खटला चालवला गेला 


शहर लटण्याचा दोष त्याच्यावर होता 


“मी तुला बारा वर्ष तुरुंगात राहण्याची 
शिक्षा देत आहे,” न्यायाधीश म्हणाले. 


"बॉस" ट्वीड तुरुंगात गेला. 


“हा तर आपल्यापेक्षा मोठा बदमाश 
आहे,” इतर अपराधी म्हणाले जेव्हा त्यांनी 
"बॉस”“ ला तुरुंगात येतांना पाहिलं. 





त 
हा 





"बॉस" ट्वीड एका जहाजावर चढून समुद्र पार 
करून खूप दूर निघून गेला.शेवटी तो उन्हाच्या 
देशात स्पेन मध्ये पोहचला. 








पण एका रात्री - 


"बॉस" ट्वीडने एका गार्डना लाच दिली आणि 
तरुंगातून पळून गेला. 


बडे (९२ (९२ 


तिथं "बॉस"ट्वीडने स्वतःला एका मूळ निवासीच्या 
रुपात लपविण्याचा प्रयत्न केला. 

तिथं त्याने हिऱ्याची टायपिन पण लावली नाही.पण 
एका माणसाला तो खूप ओळखीचा वाटला. 


“तो "बॉस" ट्वीड आहे! मी त्याला वर्तमानपत्रात 
थॉमस नास्टच्या छापलेल्या व्यंगचित्रामुळे ओळखलं,” 
त्याने पोलिसांना सांगितलं. 





"बॉस" ट्वीडला त्याची शिक्षा पूर्ण 
करण्यासाठी परत न्यूयॉकमध्ये आणलं गेलं. 
यावेळी तो तुरुंगातच राहिला. तो तिथंच गरिबीत 
मेला. 








नास्टला रित्रिममस आवडत होता. म्हणून 


थॉमस नास्ट वर्तमानपत्रासाठी व्यंगचित्र काढत त्याने सांताक्लाझची अनेक कार्टन्स काढली. 
राहिला.त्याने आपल्या व्यंगचित्रात डेमोक्रेटिक पार्टीला त्यामळे सांता कसा दिसत होता हे नास्टच्या 
बडे 
एक “गाढव” आणि रिपब्लिकन पार्टीला “हत्ती ” चित्रामळे प्रत्येक ठिकाणच्या मलांना कळले 
बडे बडे 


दाखवलं. आणि त्याचा सांताक्‍लाझ लोकप्रिय झाला. 


समाप्त 





जेव्हा थॉमस नास्ट व्यग्र नसे तेव्हा तो 
बऱ्याचदा शहरातल्या रस्त्यावर खेळणाऱ्या 
मुलांबरोबर खेळत असे. “मुलांच्या एका मस्त 
जगात जगायला हवं म्हणून मी कार्टून काढतो, 
त्याने मुलांना सांगितलं. 


